वनविभागाचे संगणकीकरण a 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता निधी 
वितरित करणेबाबत. (२४०६ ८६६९) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ जून, २०२३ 
वाचा :- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र.कक्ष-१ / पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र.३४ (८६६९) /८०८/ २०२३-२४, 
दि.०४.०५.२०२३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करिता वनविभागाचे संगणकीकरण-२४०६ ८६६९ या योजनेकरीता 
एकूण रु.४३०.८५ लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून वित्त 
विभागाने संदर्भीय क्र.२ येथील दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये एप्रिल 
ते जून या पहिल्या तिमाहीसाठी २०% च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेंतर्गत रू.१६०.५० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वनविभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनेंतर्गत SANG २४०६ - वनीकरण व 
वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन 
विभागाचे संगणकीकरण, (१७) (०१) वन विभागाचे संगणकीकरण, संकेतांक-२४०६ ८६६९, 
२८-व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टांतर्गत रू.७७.५६ लक्ष आणि ५०-इतर खर्च अंतर्गत ८२.९६ 
लक्ष अशा एकूण १६०.५२ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेवर होणारा खर्च खाली नमूद करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षांखाली सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 


(आकडे रु. लाखात) 


लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित| वितरीत करावयाचा 

निधी निधी 

मागणी क्रमांक :- सी-७, २४०६, Rae 329.0 ७७.५६ 

वनीकरण व वन्यजीवन, व्यावसायिक 

१०१ वनसंरक्षण, विकास व सेवा 

पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत 

योजना, ५०- इतर खर्च | ४१४.८० ८२.९६ 

(१७) वन विभागाचे 

संगणकीकरण, 

(१७ (०१ वन विभागाचे| एकूण ८०२.६० १६०.५२ 

संगणकीकरण, 

संकेतांक-२४०६ ८६६९ 


३. 
यावी:- 


उपरोक्‍त निधी खर्च करताना पुढील अटींची पूर्तता होईल, याची खात्री करण्यात 


i) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी सदर निधी मंजूर कामांसाठीच खर्च होईल व कामाची द्विरुक्ती होणार नाही 
याची खात्री करावी तसेच मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर / नवीन 
क्षेत्रावर / नवीन कामांवर खर्च करता येणार नाही. 

i) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या 
कामांना सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर 
सध्या वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय 
अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


ii) सदर योजनेकरीता वितरित केलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


iv) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून 
आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे 
परिपत्रकात्रातील अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी तसेच 
त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील Aes सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 


यावे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.१००/फ-१० 


७ वन विभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनांकरीता वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या धोरणात्मक झासन निर्णयांमधील अटी व aera पूर्तता करावी. 


vi) वितरीत करून घेतलेला निधी मंडळे / महामंडळे यांच्या वा इतर बँक 
खात्यात, स्वयप्रपंची ळेख्यामध्ये अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ठेव 
अंशदान निधीमध्ये काढून ठेवता येणार नाही. 
४. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥8॥/89॥[॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१९०७११२८१९ 
असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GANESH TUKARAM =: Sn 
JADHAO Sa 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), », महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / 
नागपूर. 


AN 


) 
) 
) 
) 


8 


Co 


संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सह सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


4) 
) 

७) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


xn 


(५ 


कार्यासन (ब-१), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


